माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे 
ALTARS यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत 
दुसऱ्या राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोगाने केलेल्या 
शिफारशीनुसार दुय्यम न्यायालयातील न्यायिक 
अधिका-यांना सुधारीत वेतन लागू करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
विधी व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक एचसीटी-१२२२/१०६५/प्र.क्र.१६३/का-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक: २७ सप्टेंबर, २०२२ 


पहा :- 9) विधि विभाग शासन निर्णय क्रमांक एचसीटी-२००२/प्रक्र. १४१/ का-तीन, 
दिनांक २२.१०.२०१०. 
२) विधिवन्यायविभाग, शासन निर्णय क्रमांक एचसीटी १११८/प्र.क्र.३०/ 
का-३, 14.29.§.209¢ 
३) मा. सर्वोच्वन्यायालयातील रीट याचिका (दिवाणी) क्रमांक ६४३/२०१५, 
अखिल भारतीय न्यायिक अधिकाऱ्यांची संघटना विरुध्द केंद्र शासन व 
इतर या प्रकरणातील दिनांक २७ जुले, २०२२ रोजीचा न्यायनिर्णय. 


प्रस्तावना:- 

माननीय सर्वोच्च न्यायालयातील रीट याचिका (दिवाणी) क्रमांक ६४३/२०१५, 
अखिल भारतीय न्यायिक अधिकाऱ्यांची संघटना विरुध्द केंद्र शासन व इतर या प्रकरणात 
दुय्यम न्यायालयातील न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या वेतन श्रेणीत सुधारणा करण्यासाठी व इतर 
भत्याबाबत मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दुसऱ्या राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोगाची मा. पी. 
वेंकटरामा रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापना केली. दुसऱ्या राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोगाने 
या संदर्भात आपला अहवाल जानेवारी, २०२० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. 
२. मा. सर्वोच्च न्यायालयातील रीट याचिका क्रमांक ६४३/२०१५, या प्रकरणातील 
दिनांक २७.०७.२०२२ रोजीच्या आदेशानुसार मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दुसऱ्या राष्ट्रीय 
न्यायिक वेतन आयोगाने दुय्यम न्यायालयातील न्यायिक अधिकाऱ्यांना द्यावयाच्या सुधारीत 
वेतनाबाबत केलेल्या शिफारशी स्विकारुन सदर शिफारशीची अंमलबजावणी करण्याबाबत 
आदेशा दिले आहेत. 


३. मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक २७.०७.२०२२ रोजीच्या आदेशान्वये दुय्यम 
न्यायालयातील न्यायिक अधिका-यांच्या वेतनाबद्दल दुसऱ्या राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोगाने 
केलेल्या शिफारशीनुसार दिनांक १.१.२०१६ पासून सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत 
तसेच थकबाकीची रक्‍कम तीन हप्त्यांत अदा करण्याबाबत सर्व राज्य शासनांना निर्देडा दिले. 
त्याअनुषंगाने राज्य शासन खालील प्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एचसीटी-१२२२/१०६५/प्र.क्र.१६३/का-३ 


शासन निर्णय :- 


मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिनांक २७.०७.२०२२ रोजीच्या आदेशानुसार व दुसऱ्या 
राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोगाने सुधारित वेतनाबाबत केलेल्या शिफारशीप्रमाणे महाराष्ट्र 


शासन याव्दारे दुय्यम न्यायालयातील सर्व संवर्गातील न्यायिक अधिकाऱ्यांना खालीलप्रमाणे 
सुधारित वेतन दिनांक १.१.२०१६ रोजीपासून लागू करण्यास मंजूरी देत आहे. 


सुधारित वेतनश्रेणी 


अ.क्र दिवाणी दिवाणी दिवाणी न्यायाधीठशा दिवाणी दिवाणी जिल्हा जिल्हा 
न्यायाधीडा  । न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) दुसरी | न्यायाधीश न्यायाधीठा | न्यायाधीठा | न्यायाधीश 
(कनिष्ठ (कनिष्ठ आश्वाशित प्रगती (वरिष्ठ (वरिष्ठ स्तर) | (निवड (उच्च समय 
स्तर) प्रथम स्तर) योजना /दिवाणी स्तर) दुसरी श्रेणी) श्रेणी) 
प्रवेशा पहिली न्यायाधीश (वरिष्ठ पहिली आश्वाशित 
आश्वाशित स्तर) प्रथम प्रवेश  । आश्वाशित प्रगती 
प्रगती प्रगती योजना / 
योजना योजना जिल्हा 
न्यायाधीश 
प्रथम प्रवेशा 
सध्याची २७७००- ३३०९०- 38430-48090 ४२३६९०- ५१५८६५०- ५७७००- ७०२९०- 
वेतन श्रेणी ४४७०० ४५८५० ५६४७० ६३०७० ७०२९० ७६४५० 
सध्याचे २७७०० 33080 38430 ४३६९० ५१८५० ५७७०० ७०२९० 
प्रवेश वेतन 
स्तर जे-१ जे-२ जे-३ जे-४ जे-५ जे-६ जे-७ 
वर्ष-१ ७७८४० ९२९६० १११००० १२२७०० १४४८४० १६३०३० १९९१०० 
वर्ष - २ ८०१८० ९५७५० ११४३३० १२६३८० १४९१९० १६७९२० २०५०७० 
वर्ष -३ ८२५९० ९८६२० ११७७६० १३०१७० १५३६७० १७२९६० २११२२० 
वर्ष-४ ८५०७० १०१५८० १२१२९० १३४०८० १५८२८० १७८१५० २१७५६० 
वर्ष-५ ८७६२० १०४६३० १२४९३० १३८१०० १६३०३० १८३४९० २२४१०० 
वर्ष - ६ ९०२५० १०७७७० १२८६८० १४२२४० १६७९२० १८८९९० La! 
वर्ष -७ ९२९६० १११००० १३२५४० १४६५१० १७२९६० १९४६६० Loe | 
वर्ष - ८ ९५७५० ११४३३० १३६५२० १५०९१० १७८१५० २००५०० Le | 
वर्ष-९ ९८६२० ११७७६० १४०६२० १५५४४० १८३४९० २०६५१० a 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एचसीटी-१२२२/१०६५/प्र.क्र.१६३/का-३ 


वर्ष - १० १०१५८० १२१२९० १४४८४० १६०१०० १८८९९० २१२७१० 
वर्ष -११ १०४६३० १२४९३० १४९१९० १६४९०० १९४६६० २१९०९० 
वर्ष - १२ १०७७७० १२८६८० १५३६७० १६९८५० Le | 
वर्ष - 93 १११००० १३२५४० १५८२८० १७४९५० Cc | Le | 
वर्ष - १४ ११४३३० १३६५२० १६३०३० १८०२०० ae L क| 
ay - १५ ११७७६० [= | [= i | [| [ae | 
वर्ष - १६ १२१२९० शिका | शि शि fa 
वर्ष -१७ १२४९३० Lo | fo el a Leo ied 
वर्ष - १८ १२८६८० ॥ | शिक ळी ao [=| ee 
वर्ष - 98 १३२५४० ॥ | Le aa [| Li 
वर्ष - 20 १३६५२० Le] (en ome शिळी बि 


२. दुसऱ्या राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोगाने शिफारस केलेले सुधारित वेतन व त्या 
वेतनावर केंद्र शासनाच्या दराप्रमाणे महागाई भत्ता दिनांक १ जानेवारी, २०१६ पासून दुय्यम 
न्यायालयातील सर्व संवर्गातील न्यायिक अधिकाऱ्यांना लागू करण्यात यावा. दिनांक 
१.१.२०१६ ते दिनांक ३१.८.२०२२ या कालावधीतील कार्यरत दुय्यम न्यायालयातील सर्व 
संवर्गातील जे न्यायिक अधिकारी, वेतन व महागाई भत्त्याची थकबाकी मिळण्यास पात्र 
असतील, त्यांना देय होणारी थकबाकीची एकूण रक्‍्कमेपैकी ५० टक्के रक्‍कम चाळू आर्थिक 
वर्षात व ५० टक्के रक्‍कम पुढील आर्थिक वर्षात खालील प्रमाणे रोखीने अदा करण्यात यावी, 


१) २५% रक्कम रोखीने दिनांक २७.१०.२०२२ रोजीपूर्वी, 
२) २५% रक्कम रोखीने दिनांक २७.०१.२०२३ रोजीपूर्वी आणि 
३) ५०% रक्कम रोखीने दिनांक ३०.०६.२०२३ रोजीपूर्वी 


३. दिनांक१.९.२०२२ पासून सुधारित वेतन व महागाई भत्याची रक्‍कम रोखीने देण्यात 
यावी. 


४. शासन निर्णया संबंधातील विकल्प हा शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या 
दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत माननीय उच्च न्यायालयाकडे सादर करणे आवश्‍यक 
आहे. विकल्पाचा नमुना या शासन निर्णयासोबतच्या जोडपत्र एक नुसार आहे. 


५. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २३५ अनुसार दुय्यम न्यायालयातील न्यायिक 
अधिका-यांवर नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार माननीय उच्च न्यायालयास आहेत. सबब, दुसऱ्या 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एचसीटी-१२२२/१०६५/प्र.क्र.१६३/का-३ 


राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोगाने केलेल्या शिफारशीच्या अनुषंगाने मा. सर्वोच्च न्यायालयाने 
दिलेल्या आदेझ्ानुसार दुय्यम न्यायालयातील सर्व संवर्गातील न्यायिक अधिका-यांचे दिनांक 
१.१.२०१६ पासून व त्यानंतर कार्यरत व नव्याने नियुक्‍त झालेल्या दुय्यम न्यायालयातील 
न्यायिक अधिका-यांची वेतननिश्चिती मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचेकडून करण्यात येईल 
व त्यासंदर्भातले आदेशा मा. उच्च न्यायालयाकडून काढण्यात येतील. 


६. विधि व न्याय विभाग शासन निर्णय क्रमांक एचसीटी १११८/प्र.क्र.३०/का-३, 
दि.२१.६.२०१८ नुसार राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील सर्व संवर्गातील न्यायिक 
अधिकाऱ्यांना दि.१.१.२०१६ पासून मूळ वेतनामध्ये ३० टक्के अंतरिम वेतन वाढ म्हणून 
देण्यात आलेली आहे. यास्तव वेतन निश्चिती करतांना सदर ३० टक्के दिलेली अंतरिम 
वेतनवाढ समायोजित करुन उर्वरित थकबाकीची रक्‍कम रोखीने अदा करण्यात यावी. 


७. सदर खर्च हा विधी व न्याय विभागाच्या अर्थसंकल्पीय नियंत्रणाखालील न्यायिक 
अधिका-यांसाठी होणारा खर्च आहे. इतर मंत्रालयीन विभागांनी त्यांच्या नियंत्रणाखालील 
न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी होणाऱ्या खर्चाची स्वतंत्रपणे तरतूद करावयाची आहे. 


८. यासाठी होणारा खर्च त्या त्या वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


९. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग व्यय-५ च्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.८४४/व्यय-५, 
दि.३०.८.२०२२ आणि सेवा-९ चा अनौपचारिक संदर्भ क्र.२५५/२०२२/सेवा-९, 
दि.१५.९.२०२२ च्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


qo. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७७/५/.॥१॥॥/9५9॥॥9.90५९.॥॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संकेतांक २०२२०९२७१८१८२२१४१२ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by KISHOR HIRALAL PATIL 
Date: 2022.09.28 12:14:42 +05'30' 


(किशोर fe. पाटील) 
उप विधि सल्लागार-नि- उप सचिव 


प्रत, 


१. मा.राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव /सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३.मा.उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव/खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. सर्व मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय ,मुंबई. 

५. मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ 
सचिवालय, मुंबई 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एचसीटी-१२२२/१०६५/प्र.क्र.१६३/का-३ 


६.मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

७. मा.महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई 

८. मा.प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, मुंबई/औरंगाबाद/ नागपूर 

९. मा.प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई/औरंगाबाद/नागपूर 

१०. महालेखापाल-एक/दोन (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 

११. महालेखापाल-एक/दोन (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 

१२. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

१३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१५.प्रमुख न्यायाधीश, नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई 

१६. मुख्य महानगर दंडाधिकारी, मुंबई 

१७. प्रमुख न्यायाधीहा/न्यायाधीशा, सर्व कौटुंबिक न्यायालये, महाराष्ट्र 

१८. मुख्य न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय, मुंबई. 

१९. सर्व प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 

२०. सह संचालक, भारतीय मध्यस्थी केंद्र व न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्था, 
उत्तन, ठाणे. 

२१. सह संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्था, नागपूर. 

२२. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

२३. धर्मादाय आयुक्त, मुंबई. 

२४. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 

२५. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

२६. प्रबंधक, मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर 

२७. विधिमंडळ ग्रंथालय, महाराष्ट्र विधानभवन, मुंबई (१०प्रती), 

२८. विधि व न्याय विभागातील सर्व शाखा व कार्यासने 

२९. विधि व न्याय विभाग कार्यासन-२३ (आव्यक त्या कार्यवाहीसाठी) 

३०. वित्त विभाग (व्यय-५/सेवा -९/अर्थ-११, 

३१. सर्व मंत्रालयीन विभाग, 

३२. निवड नस्ती का-३ 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः एचसीटी-१२२२/१०६५/प्र.क्र.१६३/का-३ 


(शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्रमांक एचसीटी-१२२२/१०६५/प्र.क्र.१६३/का-३, 
दिनांक २७ सप्टेंबर, २०२२ चे जोडपत्र) 
जोडपत्र - एक 
विकल्पाचा नमुना 
१. (अ) अधिकार्‍यांचे नाव : श्री/श्रीमती ------------------------------------------------------ 
(ब) धारण केलेले पद : --------------------------------- कायग aoe सतत 


(की विद्यमान त्रणी स. कमता का ति वाता पसन 
(ड) सुधारित श्रेणी रु.-----------------------------------1-------------------------------- 
(इ कार्यालयाचे नांवं eee ee क स क प सा 


*१ जानेवारी, २०१६ पासून सुधारित वेतनश्रेणीत निवड करतो / करते 
* मी धारन करीत असलेल्या पदाची विद्यमान श्रेणी पुढीलप्रमाणे चाळू ठेवण्याची निवड करतो / करते. 
* माझ्या पुढील वेतनवाढीच्या तारखेपर्यंत 
* माझे वेतन ©.-------------------------------------- पर्यंत वाढवणाऱ्या माझ्या 
नंतरच्या वेतनवाढीच्या तारखेपर्यंत. 
* मी पद Rad करेपर्यंत किंवा विद्यमान श्रेणीत वेतन घेण्याचे बंद करेपर्यंत 
३. हा विकल्प अंतिम असून त्यामध्ये हया तारखेनंतर सुधारणा करण्यात येणार नाही. 


ठिकाण : सही 
दिनांक : नांव 
(कार्यालयाने भरावयाचे) 
प्रमाणित करण्यात येते की, कायम-------------------------------------------------------------- 
स्थानापन्न 
पद धारण करीत असलेल्या श्री./श्रीमती--------------------------------------------------------- 


हयांनी, हा विकल्प, यथोचितरित्या स्वाक्षरीसह व विहित दिनांकापूर्वी मला सादर केला आहे. 


ठिकाण : सही 
दिनांक : नाव ee 
कार्यालयाचे प्रमुख --------------------------- 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


